महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर 
अंतर्गत नियंत्रण अधिकारी आणि 
आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : DAHD-99099/§0/2023-AHR (६९३४८०) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- २५ जानेवारी, २०२४ 


वाचा :- १) कृषिव पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. एआयएस-२०२१/प्र.क्र.४१)/पदुम-४, 
दिनांक १४ मे, २०२१. 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर यांचे मप 
विमं/प्रशा. /आहरण संवितरण /२८२७/२०२३, दिनांक २७ ऑक्टोंबर, २०२३ 


प्रस्तावना :- 
शासनाच्या संदर्भाधीन क्र. १ येथील दिनांक १४/०५/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 


महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर या कार्यालयासाठी प्रादेशिक wpa सहआयुक्त 


नागपुर या कार्यालयातील “वरीष्ठ प्रशासन अधिकारी” यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” 


म्हणून घोषित करण्यात आळे आहे. 


२. सद्यस्थितीत, महाराष्ट्र wae विकास मंडळ, नागपूर यांना योजनेत्तर योजनांसाठी प्राप्त 


होणारा निधी शासनाकडून आयुक्त WPS, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना वितरीत केला जातो. 


त्यानंतर सदर निधीचे वितरण बीडीएस प्रणाळीवर वरीष्ठ प्रशासन अधिकारी, प्रादेशिक पशुसंवर्धन 


सहआयुक्त, नागपुर विभाग नागपूर यांना करण्यात येते व त्यानंतर सदरचा निधी कोषागारातून 


आहरीत करण्यात येवून मंडळास वितरीत करण्यात येतो. 


३. उपरोक्त कार्यपद्धतीमुळे अनावश्‍यक कालापव्यय होत असल्याने महाराष्ट्र Vl विकास 


मंडळाचे नियंत्रण अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्याची विनंती मुख्य 


कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर यांनी केली आहे. तद्अनुषंगाने 


महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर साठी नियंत्रण अधिकारी आणि आहरण व संवितरण 


अधिकारी घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः DAHD-99099/§0/2023-AH2 (६९३४८०) 


शासन निर्णय :- 
४. महाराष्ट्र प्रुधन विकास मंडळ, नागपूर यांचे वेतन देयके, ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 


व ३६ सहाय्यक अनुदाने (वेतन) देयके व मंजुरी आदेश तयार करून कोषागारातून आहरीत 


करण्याकरीता महाराष्ट्र Wt विकास मंडळाशी संबंधीत ळेखाशिर्षाकरीता खालील तक्त्यात 
नमूद केल्याप्रमाणे “नियंत्रण अधिकारी” आणि “आहरण व संवितरण अधिकारी” घोषित करण्यात 


येत आहे :- 


ण अधिकरी आहरण व संवितरण अधिकारी 


पशुधन विकास मंडळ, मुख्य कार्यकारी |उपआयुक्‍्त wpa तथा 
अधिकारी कोषाध्यक्ष 


५. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. अर्थसं-२७८-अ/२०२३/कोषा 


प्रशा ५, दिनांक २७/१२ /२०२३ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०१२५१७३९४८५००१ असा आहे. 


हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by NIWRUTTI BHAGUJ! MARALE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND. 
ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8a75c414ff50ce35220c63cd53d2eb1a99a474c02300beea74bb05 
90% stalCode=400032, st=Mah. hi 


BHAGUJI MARALE s222es22tsnrsncitcacewr 
(नि. FT. मराळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
आयुक्‍त पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, ( लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर, 
प्रादेशिक सहआयुक्त, पशुसंवर्धन विभाग, नागपूर विभाग, नागपूर, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर 
वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, 
वरीष्ठ प्रशासन अधिकारी गट-अ, प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन नागपूर विभाग, नागपूर 
वित्त विभाग, कोषा प्रज्ञा ५/ व्यय -२/अर्थसंकल्प -१५, मंत्रालय, मुंबई ३२, 
कार्यासन, पदुम १६, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२, 
निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


